समृध्दी बजेटची अंमलबजावणी - कामांना 
अकुशल Paral ६०:४० च्या गुणोत्तरामध्ये 
बसविणे व दरवर्षी अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत 
लाभ पाहोचविणे. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो) 
शासन परिपत्रक क्र. मग्रारो - २०२१/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, २००५ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक मग्रारो २०१६/प्र.क्र.८३/मग्रारो १०अ,दिनांक २६.८.२०१६. 


परिपत्रक 
केंद्र शासनाच्या दिशा निर्देशाप्रमाणे मनरेगा अंतर्गत अकुडाल, PITA ६०:४० चे गुणोत्तर जिल्हा 
पातळीवर राखावयाचे आहे. तथापि, असे निदर्शनास आले आहे की, अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी प्रत्येक 
कामाच्या पातळीवर ६०:४० चे गुणोत्तर राखण्याच्या प्रयत्नात असतात. परिणामत: मागील काही वर्षांमध्ये 
राज्याचे गुणोत्तर खालीलप्रमाणे राहिले आहे : 


अ. वर्ष । एकूण खर्च | अुकडाल खर्च | कुठल खर्च (%) | उपलब्द असणारा 

क्र (कोटीत) (%) एकूण Hares निधी 
(कोटीत) 

PF | २०१७-१८ | २२९४.८३ | १५६२.९९ (७३) | ६०६.१३ (२७) २६१.५१ 

2 | २०१८-१९ | २३८१.५५ | १६४४.१६ (७२) | ६४१.८८ (२८) २७२.५४ 

३ | २०१९-२० | १८२१.१५ | १२७३.५१ (७४) | ४५१.०३ (२६) २३८.७९ 

४ | २०२०-२१ | २०१८.५० | १४९८.८७ (७८) ४०६.४६ (२२) ३५५.६७ 

५ । २०२१-२२ | ९२९.४५ ७५९.८५ (८२) १६९.६० (१८) २०२.१७ 


तसेच, वरील बाबतीत जिल्हानिहाय deat परिशिष्ट क्र.१ मध्ये दिला आहे. पुढील काळात या 
प्रकारचा तक्ता दर महिन्याला जिल्हाधिका-यांच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या 
तालुकानिहाय स्थिती संबंधित जिल्ह्याचे MIS Coordinator / प्रकल्प समन्वयक यांनी मा. जिल्हाधिकारी 
वमा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) यांच्या निदर्शनास आणावी. 

SECC सर्वेक्षणाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण ४४ लक्ष कुटुंबे दारिद्ररेषेखाळील आहेत. त्यातील 
फक्त २ लक्ष कुटुंबे मनरेगाचा लाभ घेण्यास उत्सुक आहेत. याचाच अर्थ या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती 
सुबत्तेची नाही. तरी सुध्दा सर्व कुटुंबे मनरेगाचे काम करण्यास उत्सुक नाहीत. तद्वतच, त्या सर्वांना समृध्द 
करण्याची आवश्‍यकता आहे. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये राबविण्यात येत असलेली मनरेगा पध्दत फारशी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः AIRY - २०२१/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ 


लोकप्रिय दिसून येत नाही. असाही याचा अर्थ निघू शकतो त्यामुळे याबाबत सुधारणा करणे आवऱ्यक वाटते. 
राज्यात साधारण ९१ लक्ष जॉबकार्डधारक आहेत त्यापैकी sed जॉबकार्डधारक फक्त 32 लक्ष आहेत. 
रोहयोच्या विचाराचा उगम स्थान महाराष्ट्र राज्य आहे. तरीही मनरेगा निधीचा इतर राज्यांकडून अधिक 
वापर होत आहे. महाराष्ट्रात मनरेगा सारखी योजना जवळ-जवळ ५७० वर्षांपासून राबविली जात आहे. 
तरीही इतर राज्यांना दारिद्रय रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबामागे आपल्या राज्याच्या तुलनेत अधिक पटीने 
मनुष्य दिवस निर्माण करणे THA झाले आहे. याबाबतीत देशाच्या सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य २०% 
वर दिसते. तर काही विकसित राज्यांच्या तुलनेत wad ६ टक्के वर दिसते. इतर राज्यांनी या योजनेंतर्गत 
अधिक निधी वापरला असल्यामुळे त्यांना दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची टक्केवारीसुध्दा कमी करण्यात यश 
आले आहे. उदाहरण दाखल आंध्र प्रदेशात दारिद्रय Waste लोकांची टक्केवारी महाराष्ट्र राज्याच्या 
तुलनेत निम्म्यावर आहे आणि start लोकांची संख्या महाराष्ट्र राज्यातील २ कोटी १३ लक्ष लोकसंख्येच्या 
तुलनेत तेथे फक्त ४५ लक्ष आहे. 

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात मनरेगांतर्गत अधिक निधी वापरुन दरवर्षी अधिकाधिक 
कुटुंबांना समृध्द होण्यासाठी मदत मिळेल यासाठी नियोजनबध्द पध्दतीने मनरेगातील योजनांची कोटेकोर 
अंमलबजावणी करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्ययोजना अंमलात आणण्यात 
यावी. 
१. ६०:४० गुणोत्तर : 

राज्यात वैयक्तिक कामांची मागणी खूप साचेबध्द पध्दतीने केली जाते. लोकांचा कळ गोठा आणि 
विहीरी मागणीकडे अधिक असल्याचा दिसतो. मात्र विहीरीच्या पाण्याच्या वापरातून प्रत्येक थेंबामागे अधिक 
पैसे कमविण्यासाठी जनावरांच्या शहोण/लेंढीतून अधिक वर्मी खत/नाडेप कंपोस्ट बनविण्याची गरज आहे. 
तसेच, ६०:४० च्या गुणोत्तरामध्ये बसत नसेल तर फळबाग घेणे गरजेचे आहे. या सर्व कामांचा कुटुंबासाठी 
किंवा गटांसाठी एकत्रित विचार केल्यास ६०:४०च्या गुणोत्तरामध्ये सर्व कामे करता येतील. 

यासाठी मनरेगा आयुक्‍त यांनी Excel Sheet तयार केली आहे. त्याची लिक 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bLRZJr62h9Ftd9T WFOQBIORL7PY YsJngBUJO93p_ 
sXE/edit?usp=sharing आहे. त्याच्या वापराबाबत सर्व MIS कोऑडिंनेटर यांनी सर्व APO, PTO, CDEO 
तसेच, ग्राम रोजगार सेवकांना प्रशिक्षण द्यावे. त्याचप्रमाणे सर्व BDO, Dy. CEO, Dy. Collector यांना सुध्दा 
प्रशिक्षीत करण्यात यावे. 

याप्रमाणे कार्यवाही केल्यास राज्यात गरजेची असलेली तसेच, मागणी असलेली कामे पाणंद रस्ते, 
गोदाम, ग्रामपंचायत भवन, अंगणवाडी, गोठे, शाळा सुशोभिकरण इत्यादी मोठ्या प्रमाणावर करणे STAY 
होईल. 
२. अधिक जॉबकार्डधारकांना अधिकाधिक लाभ देणे : 

दरवर्षी अधिक निधी वापरुन मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात यावीत. तो अधिक निधी राज्य व केंद्र 
सरकार दोघांनी मिळून पुरवल्यास राज्याला सहजरित्या उपलब्ध करुन देता येईल. केंद्र व राज्य निधी 
हिस्सा ६०:४० चे गुणोत्तर राखून प्रत्येक जॉबकार्डामागे १०० दिवसांच्या आत मजूरी दिली गेल्यास त्यासाठी 
राज्य शासनाचा १० टक्के निधी व केंद्र शासनाचा ९० टक्के निधी वापरला जातो. मात्र १०० दिवसांपेक्षा 
अधिकची मजूरी दिली गेल्यास राज्य शासनाला १०० टक्के खर्च करावा लागतो. त्यामुळे यासाठी राज्य 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः AIRY - २०२१/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ 


निधी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो हि बाब विचारात घेता, प्रत्येक जॉबकार्डामागे १०० दिवसांपेक्षा अधिक 
मजूरी द्यावी लागू नये यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. विहीर, शेततळे इत्यादी कामे वैयक्तिक असली 
तरी वर्षानुवर्षे अन्य जॉबकार्डधारक लाभार्थ्यास मदत करतच आहेत. अशा प्रकारे वैयक्तिक कामासाठी 
इतर जॉबकार्ड धारकांना १०० दिवसांपर्यंत मजूरी उपलब्ध करुन देता येईल. 
२.१ वैयक्तिक कामे : १०० दिवसांच्या आत मजूरी :- 

मनरेगा अंतर्गत एखाद्या कुटुंबास समृध्द होण्यासाठी ५-६ वैयक्तिक काम द्यावी लागत असल्यास 
ती द्यावी. मात्र वैयक्तिक कामामध्ये कोणत्याही जॉबकार्डधारकास एका वर्षी १०० दिवस मजुरी अनुज्ञेय 
आहे. वैयक्तिक कामे पूर्ण करण्यासाठी १०० दिवसांपेक्षा अधिक मनुष्य दिवसांची गरज भासत असल्यास 
विहीरींप्रमाणे इतर जॉबकार्डधारकांची मदत घ्यावी. 

राज्यात सर्व कुटुंबाना समृध्द करावयाचे उद्दिष्ट आहे. तेव्हा गरजेप्रमाणे ५-६ किंवा ८-१० कुटुंबाचे 

गटांमध्ये विचार करण्यात यावे. याप्रमाणे केल्यास प्रत्येक कुटुंबाला ५ ते ६ किंवा ८ ते १० कामे देता येतील. 
प्रत्येक वर्षी या सर्व कुटुंबाची एक-एक कामे पूर्ण करावी. ही सर्व कामे त्या सर्वांनी मिळून करावीत. अज्ञा 
पध्दतीने सर्वांची सर्व कामे ५-६ किंवा ८-१० वर्षांमध्ये पूर्ण होतील. त्याने ६०:४० चे गुणोत्तर आणि १०० 
दिवसांच्या आत मजूरी व सर्व कुटुंबांना समृध्दी या सर्व बाबी एकाच वेळी साध्य होतील. उदाहरण दाखल 
परिशिष्ट “ब' पहा. 

२.२ सार्वजनिक कामे : १०० दिवसांच्या आत मजूरी :- 

2.2.9 कामे वैयक्तिक असो की सार्वजनिक, अधिक जॉबकार्डधारकांनी काम केल्यास कोणतेही 
काम १०० दिवसांचे आत पूर्ण करता येते. मात्र त्यासाठी गावातील अधिक लोकांनी 
जॉबकार्ड तयार करुन घ्यायला पाहिजे. तसेच, काम करीत असतांना अधिकाधिक 
लोकांच्या जॉबकार्डवर कार्याची नोंद होईल. म्हणजेच, अधिकाधिक कुटुंबांना काम मिळेल 
याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. तसेही गावातील सार्वजनिक सोयी-सुविधा सर्वांच्या 
वापरासाठी असतात. 

२.२.२ मात्र वृक्ष लागवड/रोपवाटिका सारखी काही कामे वर्षभर चाळणारी असतात. तेलंगणा 
सारख्या काही राज्यांनी अशा सार्वजनिक कामांसाठी सुध्दा गटपध्दती वापरलेली आहे. 
एखाद्या कामामध्ये दरवर्षी १३०० मनुष्य दिवस लागत असल्यास १३ जॉबकार्डधारकांच्या 
गटामार्फत ते कार्य पूर्ण केळे जाते. अशाने कोणत्याही जॉबकार्डवर १०० दिवसांपेक्षा अधिक 
मजूरी दिली जात नाही. 

२.३ गरजू जॉबकार्डधारकांना सार्वजनिक कामांमध्ये १०० दिवसांपेक्षा धिक कामे उपलब्ध करुन 
देणे :- 


केंद्र शासनाने मनरेगा कायद्यात एका कुटुंबातील सदस्यांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची 
हमी दिली असली तरी महाराष्ट्र शासनाने गरजू लोकांसाठी १०० दिवसांच्यावर 
रोजगाराची हमी देणारा कायदा अंमलात आणला आहे. Joo दिवसांपेक्षा अधिक दिवसांच्या 
रोजगाराची आवश्‍यकता असणाऱ्या लोकांना फक्त सार्वजनिक कामांमध्ये काम देण्यात 
यावे. तथापि, वर क्र.२.२.२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही जॉबकार्डवर १०० 
दिवसांहून अधिक मजूरी न देता त्यांना वर्षभर काम देता येईल. विहीर खोदताना जसे १०- 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः AIRY - २०२१/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ 


१२ लोक एकत्र येऊन काम करतात तसेच, येथेसुध्दा काम करता येईल. विहीरीमध्ये काम 
पूर्ण करण्यासाठी लोक मदत करतात. तर येथे कालावधी पूर्ण करण्यासाठी लोक मदत 
करतील. 


३. प्रत्येकाला समृध्द व्हायचे आहे- म्हणून मागेल त्याला जॉबकार्ड :- 


३.१ 


३.२ 


मनरेगा कायदा २००५ मध्ये प्रत्येक कुटुंबातील (House hold) प्रौढ सदस्याला घरचा पत्ता 
आणि समाविष्ट करावयाची नावे देऊन जॉबकार्ड मागण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. 
तसेच, कोणत्याही कुटुंबातील (House hold) कोणत्याही प्रौढास काम मागण्याचा हक्क 
असेल आणि त्यांना १५ दिवसांच्या आत काम देण्याची जबाबदारी शासनाची असेल. मनरेगा 
कायदा करण्यामागचा मुख्य SEIT अन्न सुरक्षा देणे आणि उपजीविका सुधरवणे आहे. त्यामुळे 
एखाद्या जॉबकार्डामध्ये खूप जास्त प्रौढांची नावे असतील तर या दोन्ही उद्दिष्टपूर्ती करण्यास 
अडचणी निर्माण होतील. एखाद्या दिवशी एका जॉबकार्डवर एका पेक्षा अधिक लोक काम 
करत असतील तर त्याची माहिती NAREGASOFT मधून काढता येते. त्यात दोन पेक्षा 
अधिक लोक काम करत असल्याचे दिसून आल्यास त्या जॉब कार्डाचे विभक्तीकरण 
करण्यात यावे. तसेच दोन व्यक्‍ती काम करत असतील आणि ते पती पत्नी नसतील तर त्या 
जॉब कार्डाच्या विभक्तीकरणाची गरज असू शकते. त्यासाठी चौकशी करुन शक्‍यतो ते 
जॉबकार्ड विभक्त करावे. 
एका कुटुंबातील लोकांना मुलांचे लग्न किंवा पती - पत्नीचे घटस्फोट किंवा अन्य 
कारणाने अतिरिक्त AFT कार्ड अनुज्ञेय असल्यास त्यांना नवीन रेशन कार्ड निर्गमित होण्याची 
वाट न पाहता जॉबकार्ड विभक्त करुन अतिरिक्त जॉब कार्ड देण्यात यावे. 
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एका जॉब कार्डवर दोन पेक्षा अधिक लोक कामे करणार 
नाहीत या बेताने जॉबकार्ड देण्यात यावे. जेणे करुन मोठया संख्येने कूटुंबांना समृध्द होता 
येईल. 
एकल महिला :- मग्रारोहयो कायद्यानुसार “कुटुंब” या व्याख्येत मोडणाऱ्या (qualify as 
household) विधवा, परित्यक्ता व कोरोना कालावधीतील निराधार महिला शोधून (identify) 
अज्ञा महिलांना खात्रीश्ीररित्या जॉबकार्ड व १०० दिवस मजूरी पुरविणे.असे केल्याने गरजू 
लोकांना दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कामे देता येतील. अधिक संख्येने काम दिल्याने ६०:४० चे 
गुणोत्तर राखता येईल. तसेच, अधिक संख्येने जॉबकार्ड उपलब्ध असल्यामुळे प्रत्येक 
जॉबकार्डावर १०० दिवसांची कामे देऊन मनरेगा मध्ये अधिक संख्येने कुटुंबांना सहभागी 
करता येईल. तेवढ्याच अधिक संख्येने कुटुंबांना समृध्द (लखपती) सुध्दा करता येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः AIRY - २०२१/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र राज्याच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०९२७१५२२३७२९१६ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 


Date: 2021.09.27 15:25:41 +05'30' 
(नंदकुमार) 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो) 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, 
५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
६. मा.समिती प्रमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ रोहयो समिती, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, 
. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१०.आयुक्‍्त, नरेगा नागपूर, 
११.आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१२.संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१३.सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१४.मुख्य अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), पुणे 
१५.संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे, 
१६.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१७.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१८.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 
१९.सर्व अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे/सर्व अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), 
२०.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 
२१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता), 
२२.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
२३.सर्व उपायुक्‍त (विकास), 
२४.महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर, 
२५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर, 
२६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२७. सर्व उपसचिव/सर्व अवर सचिव व सर्व कार्यासन अधिकारी (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई, 
२८.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
२९.निवडनस्ती, रोहयो १०-अ 


vo 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः AIRY - २०२१/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ 


“परिशिष्ट अ” 


Labour - Material Ratio (60:40) Analysis - 2021-22 
under MGNREGA-Maharashtra 


a | 95.25 | 4.75 | 2854.55 | 
2 | | 246.63 | | 19.03 | 19.69 | 
_3_| | 529.59 | | 9.83 | 
es | 94.45 | | 33.16 
| 5 | _1212 |__2239 
=e | 93.36 | 6.64 | | 953.29 | 
| 14.22 | 25.62 | 
Zs | 92.03 | | 32.04 
| 9 | | 395.90 | 90.56 | 9.44 | 
| 10 | 22.83 | 
LL. | 1550.62 _ | | 24.32 
_12 | | 439.92 | 85.39 | 14.61 _| 
__13 | __000.53__| | 9.01 | 642.10 | 
ze | 456.95 | | 8.52 
| 15 | 22.22 | 
_16 | | 12.46 _ | 
| 214.60 | | 21.56 
| 18 | 51212 | | 10.41 |__216) 
| 19 | | 162.36 | | 20.99 | | 418.32 | 
| 20_| 
_21 | _90.33 | | 24.91 
_22 | _1426 |__2513 | 
| 23 | 2249.30 | 802.33 | | 12.45 | 26.83 
| 24 | | 30.14 | 3.18 |_19525 
| 91.91 | 
|_| | 20.83 
| 335.52_ | | 2461 | 159.35 | 
| 28 _311] | 40 
_29 | 
| 30_| | 209.45 _ | | 12.94 
_31 | | 419.12 | | 13.93 | 25.68 | 
_32 | | 12611 |_16314 | __832 |_3236_ 
_33 | | 656.44 |__155.68 | 69.13 | | 90.65 
| | P5211 | | -5.00 | 


a ७०७ 16७७ [७७ | van | as | aso 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः AIRY - २०२१/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ 


“परिशिष्ट ब” 


विचार करा की, १० कुटुंबांचे वैयक्तिक लाभाकरिता अर्ज आळे आहेत आणि या सर्वांनी गुरांच्या गोठ्याची 
मागणी केली आहे. आता गुरांच्या गोठ्यात अकुडाल १०% तर कुठल ९०% अशाने सर्वांना गुरांचा गोठा दिल्यास हे 
काम ६०:४० मध्ये बसणार नाही. त्यामुळे कोणालाही गोठा देता येणार नाही. परंतु समृध्द बजेटच्या प्रशिक्षणामध्ये हे 
सांगण्यात आले आहे की, मागणी केलेले काम ६०:४० मध्ये बसत नसल्यास अधिकची कामे देऊन ६०:४० मध्ये 
बसवता येते. अत: गुरांचा गोठा मागणा-यांना फळबाग दिल्यास फळबाग मधून अधिक अकुशल प्राप्त होऊन दोन्ही 
कामे मिळून ६०:४० मध्ये बसणार आहेत. परंतु आता नवीन अडचण निर्माण होणार ती म्हणजे त्या कुटुंबाला एका 
वर्षात १०० दिवसांपेक्षा अधिक काम द्यावे लागणार. परंतु ५ किंवा ६ प्रकारची कामे वेगवेगळ्या कुटुंबांना एका वर्षात 
दिल्यास सर्वांची कामे मिळून ६०:४० च्या प्रमाणामध्ये बसणार तसेच एक मेकांच्या सहाय्याने प्रत्येक जॉबकार्डावर 
दरवर्षी १०० दिवसांपेक्षा अधिकचे काम सुध्दा करावे लागणार नाही. अशा प्रकारे सहकार्याने सगळ्यांचे सर्व कामे ५ 


ते ६ वर्षात पूर्ण होतील. 
एका अंदाजाप्रमाणे खालील प्रमाणे कामांच्या मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहेत. 
अ. | कामाचे नाव अधिक प्रमाणावर 
क्र लागणारी बाब 
।१_ | गुरांचा गोठा कुल 
२ | सिंचन विहिर कुल 
३ | फळबाग लागवड अकुठाल 
४ | ]ोळी पालन शेड Pas 
4 | नाडेप/ कंपोष्ट खड्डा APA 
& | गांडुळ कत खड्डा अकुशल 
शोष खड्डा अकुशल 
कुक्कुट पालन WS कुल 
शेततळे अकुठाल 
। १० | होत बांधावर वृक्ष लागवड | अकुडाल 


वरीलपैकी प्रत्येकी ५ कामे मागणारे, ५ लोकांच्या गटात प्रत्येकी १०० दिवसांच्या आत कार्य करुन दरवर्षी 
६०:४० मध्ये बसवून खालीलप्रमाणे काम करता येईल. 


पहिले कुटुंब | दुसरे कुटुंब तिसरे कुटुंब | चौथे कुटुंब पाचवे कुटुंब 
पहिले वर्ष | गुरांचा गोठा । फळबाग ]ेळी पालन शेड | शोततळे कंपोष्ट खड्डा 
दुसरे वर्ष कंपोष्ट खड्डा | गुरांचा गोठा शेततळे फळबाग ]ेळी पालन BTS 
तिसरे वर्ष | फळबाग शेततळे कंपोष्ट खड्डा । ]ोळी पालन शेड | गुरांचा गोठा 
चौथे वर्ष | शेततळे शेळी पालन ]ोड | गुरांचा गोठा  । कंपोष्ट खड्डा । फळबाग 
पाचवे वर्ष । होळी पालन । कंपोष्ट खड्डा । फळबाग गुरांचा गोठा । ]ोततळे 

शेड 


अज्ञाच प्रकारे दोन कुटुंबांचे द्विवार्षिक कार्यक्रम, तीन कुटुंबाने त्रिवार्षिक, चार कुटुंबांचे चर्तुवार्षिक, 
६ कुटुंबांचे षष्ठवार्षिक कार्यक्रम, दहा कुटुंबांचे दसवार्षिक कार्यक्रम आखता येते. 


KKEKKKKKKKE 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


